(1९) ^~ ~ (४ 
Yr % )२A%। 


अंक २४ - २३ आक्टोबर २०२९ 


सगळीकडे शालेय परीक्षांचे वारे वाहत आहेत. काही मुलं हे वारं मजेत अंगावर घेतात, तर काही मात्र त्या वाऱ्यात पार सैरभैर 
होतात. वय कितीही वाढले तरी परीक्षा आणि अभ्यास चुकत नाही. मग परीक्षा शाळेच्या असोत, नाहीतर जगण्यातल्या! आजच्या 
अंकातून अभ्यास आणि परीक्षेच्या काही गप्पा मारू! 


गोष्ट ऐकू परीक्षेच्या कविता 


परीक्षा जवळ आली की अभ्यासाला जोर येतो. तब्येत बिघडू नये 
म्हणून जास्तच काळजी घेणे सुरु होते. ह्या सगळ्यात घडणाऱ्या 
गंमतीजंमतींच्या कविता ऐकण्यासाठी चित्रावर क्लिक करा. 


करून पाहू 


पडूने केलं तसंच आपण सगळे आपापलं प्रगतीपुस्तक तयार 
करू. अगदी खरं खरं, मनापासून! मग ते प्रगतीपुस्तक आई- 
बाबांना, शिक्षकांना दाखवू! त्यांनाही भरायला सांगू. कृती 
पाहण्यासाठी चित्रावर क्लिक करा. 


गोष्ट वाचू धक्कादायक प्रगतीपुस्तक 


५+ । प्रथम बुक्स 


~ 


समजा प्रगतीपुस्तकांमध्ये अभ्यास आणि परीक्षेचे गुण नाही 
लिहिले, तर काय होईल? मग तुम्हाला कशाकशाचे आणि 
किती गुण मिळतील बरं? पट्टूच्या धक्कादायक 
प्रगतीपुस्तकची गोष्ट वाचण्यासाठी चित्रावर क्लिक करा. 


मोठ्यांसाठी 


निर्मिती: अज्ञात । समाजमाध्यमांवरून साभार 


आ हु ज 
` 
EE 
|) = 
| 
h 2 ९ 


मार्क आणि नंबर ह्या नादात बरेचदा परीक्षेमागचा, 
अभ्यासामागचा, शिक्षणामागचा हेतू आपण विसरून जातो. 
कोणत्या परीक्षा खरंच महत्वाच्या असतात? शाळेतल्या का 
जगण्यातल्या? हा व्हिडिओ पाहून थोडे आत्मपरीक्षण करू. 


पुस्तक खिडकीचा हा अंक तुम्हाला कसा वाटला? आम्हाला कळवण्यासाठी आणि ५७७५८४७९ करण्यासाठी शेजारी पत्राच्या 


> जिज्ञासा किड्स, पुणे ह 
PN www.jidnyasaa.com | jidnyasakids@gmail.com | www.facebook.com/JidnyasakKids > नि हली. शि 


चिन्हावर क्लिक करा. तुम्ही केलेल्या कृती, तुम्हाला आवडलेले लेख, गोष्टी आम्हाला नक्की पाठवा! 


rn, 


